जिल्हा शल्य चिकित्सक (निव्वळ 
एम.बी.बी.एस. किंवा पदव्युत्तर 
पदविकाधारक) संवर्गातील पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३२१/सेवा-२ 
गोकुळदास ळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल 4 SAIN १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “वैद्यकीय अधिकारी” (वेतनस्तर एस-२० : 
५६१००-१७७५००) या संवर्गात कार्यरत सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “जिल्हा शल्यचिकित्सक (निव्वळ एम.बी.बी.एस. किंवा पदव्युत्तर 
पदविकाधारक)” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याचे आदेश दिनांक ०१ ऑगस्ट,२०२२ च्या आदेझान्वये निर्गमित करण्यात आलेले 
आहेत. आता, सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना या आदेशाद्वारे विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. प्रस्तुत पदोन्नतीनंतर 
संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील “स्तंभ-४” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी करण्यात येत आहे.:- 


अ. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र पदस्थापना 
(9) पर Q@) छो 
शि . | डॉ. अविनाश खुणे इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वै.अ., उपजिल्हा रुग्णालय तुमसर, जि.भंडारा मोहाडी, जि.भंडारा 
२. । डॉ. बापू आनंदराव भोई wig । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वै.अ., स्री रुग्णालय, बारामती, पुणे नाव्हरे, जि.पुणे 
२. सदर पदोन्नती महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “जिल्हा शल्य चिकित्सक” या 


पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार देण्यात येत आहे. 


ग. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.3२१/सेवा-२ 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


ष्‌. सदर पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदस्थापना ही “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित 
व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१” मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात आलेली आहे. 


६. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतन निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११(१)(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर 
होऊन, त्याबाबतचा अहवाल उप सचिव (सेवा-२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई व संचालक, आरोग्य 
सेवा(१), मुंबई यांना सादर करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 


८. पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत 
हजर व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक 
नाहीत असे गृहीत धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ त्यांना 
देण्यात आला असल्यास तो काढून घेण्यात येईल. तसेच, अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. या प्रकरणी संबंधीत उपसंचालक, आरोग्य सेवा यानी संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त 
केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपालन अहवाल 
विहित कालमर्यादेत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३२१/सेवा-२ 


९. 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१७१७०१४८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
ण (OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
le=400032, 


SHIVDAS 
MAHADEO 


DHULE 


'7a9a542f2f807ba459543ed19 


1 F44EDOFF58B3C8CD. 


9 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

८. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

९. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्वी 

१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१२.जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय (सवी. 

१३.वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्री रुग्णालय (सवी 

१४.वैद्यकीय अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, अमरावती / नाशिक 
१५.वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय (सर्व) 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१७. अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१८. प्रधान सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 
१९.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.3२१/सेवा-२ 


२०.सह सचिव (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. अवर सचिव (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांचे मार्फत) 
२३.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


